महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + FS पे 
रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी / पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१७/प्र.क्र.४४१ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १२ मार्च, २०१८. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + WS वेतन रुपये 


५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदव्युत्तर पदवी/पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारीत 


पदस्थापना मिळण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार त्यांची शौक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील Rat 


पदे व प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून त्यांना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव | पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदवी/पदविका 
पदविका अभ्यासक्रम | अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 
।१__ | डॉ.राहूल वसंत जाधव एम.डी. फॉरेन्सीक | जे. जे. हावविच्छेदन केंद्र, मुंबई 
Q डॉ.प्रशांत प्रकाश PAR एम.डी.अँनेस्थेशिया सा. रु. इचलकरंजी जि. कोल्हापूर 
३ STATA मारुती भोसेकर डी. एफ. एम. सा. रु. इचलकरंजी जि. कोल्हापूर 
४ डॉ.भारत ईश्वर मासाळ डी. पी. एच. ता. आ. अ. मोखाडा जि. पालघर 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा-३ 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८० ३०९१७५१०१९९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va i S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M TPS LS 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da2 
U ny वे] | 0b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर, कोल्हापूर. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर, कोल्हापूर. 

मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई 

qo) ud संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११)निवड नस्ती सेवा-३ 


Bharose १11111. री 
Date: 2018.03.12 14:48:47 +05'30' 
व.मु.भरोसे 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 
४) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, ठाणे, कोल्हापूर. 
६) जिल्हा शल्यचिकित्सक , पालघर, कोल्हापूर. 

) 

) 

) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


